मुख्यमंत्री सुकर्मी पुरस्कार योजना मंत्रालयीन 
संवर्गासाठी राबविणेबाबत संनियंत्रण समिती गठीत 
करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा, क्रमांक-सुकर्मी-२०१८/प्र.क्र.9२/१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक - ३ मे, २०१८. 
वाचा :- 

१. शासन निर्णय क्र.एस.आर.व्ही-२०१६/प्र.क्र.४३२/कार्या-१२, दि.२० मार्च, २०१८. 

२. शासन निर्णय क्र.सुकर्मी-२०१८/प्र.क्र.9२/१४, दि.९ एप्रिल, २०१८. 
शासन आदेठा- 

"मुख्यमंत्री सुकर्मी पुरस्कार योजना" दि.२० मार्च, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये मंत्रालयीन संवर्गासाठी सन 
२०१८-१९ या वर्षाकरिता राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत संनियंत्रण करण्यासाठी दि.९ 
एप्रिल, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये संनियंत्रण समिती गठीत करण्यात आली आहे. दि.९ एप्रिल, २०१८ च्या 
शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यकतेनुसार मंत्रालयीन विभागातील 
दफ्तर तपासणीचे अधिकार संनियंत्रण समितीस आहेत. यासाठी समितीस पथक निश्चित करण्याचे अधिकार आहेत. 
त्यास अनुसरुन दफ्तर तपासणीसाठी खालीलप्रमाणे पथके तयार करण्यात येत असून त्यांना नेमून दिलेले विभाग 
खालीलप्रमाणे आहेत.:- 


तपशिल 'पथक-१ 'पथक-२ पथक-३ पथक-४ 
पथक रचना श्री.शेलार, का.अ.१४ श्री.परब, का.अ.१४अ | SH FARTS, का.अ.१४ब 'श्री.खताळ, अवर 
श्री.तरे,स.का.अ.-१४अ श्रीमती गांवकर, |श्री.पवार, सचिव, श्रीमती.देवरे, 
श्री.परब,लि.टं. स.का.अ.-१४ब स.क.अ.१४अ क.अ. 
श्री.गोरे, ford. श्री.विरकर, लि.टं. श्रीमती जोशी, 
स.क.अ.-कार्या-१४ 
श्री.बनसोडे, लि.टं. 
आवश्यकतेनुसार या पथकामध्ये इतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्‍ती करण्याचे अधिकारअध्यक्ष, संनियत्रंण 
समिती यांना राहतील. 
दफ्तर तपासणीसाठी '१)सामान्य प्रशासन १)जळलसंपदा विभाग ।१ सार्वजनिक बांधकाम १महिळा व बाल 
नेमून दिलेले विभाग ।विभाग २) विधी व न्याय विभाग 'विभाग विकास विभाग 
२) संसदीय कार्य विभाग ३) उद्योग,ऊर्जा व २) पाणी पुरवठा व २) कौशल्य विकास 
३) गृह विभाग कामगार विभाग स्वच्छता विभाग विभाग 


४) महसूल व वन विभाग 


४) ग्राम विकास विभाग 


३) सार्वजनिक आरोग्य 


३) पर्यटन व सांस्कृतिक 


५) कृषी व पदुम विभाग ५) अन्न व नागरी पुरवठा विभाग कार्य विभाग 
६) शालेय शिक्षण वव ग्राहक सरंक्षण विभाग ४) वैद्यकीय शिक्षण व ४) अल्पसंख्याक 
क्रिडा विभाग ६) नियोजन विभाग औषधी द्रव्ये विभाग विकास विभाग 
७) नगर विकास विभाग ७ सामाजिक न्याय ५) आदिवासी विकास 4) मराठी भाषा विभाग 
८) वित्त विभाग विभाग विभाग &) वि.जा.भ.ज.व 
oye निर्माण विभाग ।६) पर्यावरण विभाग  इ.मा.व 
७ सहकार व पणन वि.मा.प्रविकास विभाग 


विभाग 
८) उच्च व तंत्रशिक्षण 
विभाग 


७ मृद व जलसंधारण 
विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः सुकर्मी-२०१८/प्र.क्र.७२/१४ 


सदर पथकांचे कामकाज खालीलप्रमाणे राहील.:- 

१. सदर पथक संबंधित विभागास दफ्तर तपासणीसाठी दि.७मे,२०१९ ते २५ मे,२०१८ या कालावधीत भेट 
देईल. 

२. सर्व आस्थापना अधिकाऱ्यांनी सदर पथकास सर्वोतोपरी सहकार्य करावे. 

३. दफ्तर तपासणी पथक विभागामध्ये मुख्यमंत्री सुकर्मी योजना राबविण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या 

कार्यवाहीचा आढावा घेईल. 

४. दफ्तर तपासणी पथक आपला अहवाल अध्यक्ष, संनियंत्रण समिती यांना सादर करेल. 

५. दफ्तर तपासणी पथकाने अहवालामध्ये केलेल्या सूचनांबाबत सर्व विभागांनी कार्यवाही करणे आवश्‍यक 
राहील. 

६. आवश्यकतेनुसार प्रत्येक विभागाची पुनर्तपासणी करण्याबाबत अध्यक्ष, संनियंत्रण समिती निर्णय घेतील. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक २०१८०५०५१२०५३१५५०७ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
: C=IN, ०२७ 011१: tr 


Gajanan Bhimrao a 
25०4740, 
serialNumber=54b1 1b1ccbdc577d7 1dce3b3 1 3c3fefSdc2ad659e360f7 3b682 
U fa V d6b6fccb8aecf, Gi Bhimrao Gurav 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
३. सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
५. सर्व मा.संसद सदस्य/मा.विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 
६. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे उप सचिव 
७. अपयप मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८ सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव. 
९. सर्व सह/उप सचिव, मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना), यांना योग्य त्या कार्यवाहीस्तव. 
१०. सर्व समिती सदस्य. 


११. कार्यासन-१४/निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


